संदर्भ :- 
प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
दिनांक २४.०६.२०२१ 

शासन निर्णय : 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२१-२२ अंतर्गत जिल्हास्तरावरील नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी 


उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२. 


१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 


अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांसाठी रुपये ४६८४.७९ लक्ष एवढ्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये १४३४.९२ 
लक्ष (अक्षरी चौदा कोटी चौत्तीस लक्ष ब्याण्णव हजार फक्‍त) एवढा निधी सन २०२१-२२ मध्ये संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास झासन याव्दारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे अंदाजित रक्‍कम वितरीत रक्‍कम =| कार्यान्वयीन यंत्रणा 
0:27 ली. .| २ ३ 8 षु 
कोकण विभाग 
१) पालघर । झाई मच्छिपाडा (ता. तलासरी) कार्यकारी अभियंता, 
लगत असणाऱ्या समुद्र किनाऱ्याचे ११.१४ ८.०० सार्वजनिक बांधकाम 
सुशोभिकरण करणे विभाग, पालघर 
२) पालघर | बोडी खारीया तलाव (ता. डहाणू) कार्यकारी अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे ११.१९ ८.०० सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पालघर 
३) पालघर । ता. मोखाडा, जिल्हा पालघर 
येथील विकास कामे 
१ खोडाळा ते नाशोरा रस्त्यावर 
संरक्षण भिंत बांधणे (पर्यटन ९९.२६ १५.०० 
खोडाळ), ता. मोखाडा 
२ आडोझशी ते शिरसगांव रस्त्यावर कार्यकारी अभियंता, 
पाईप ARM व गटार बांधणे(पर्यटन ९५.२५ १५.०० सा.बा.विभाग, 
देवबांध), ता. मोखाडा जव्हार 
३ मोखाडा ते देवबांध रस्त्यावर नाम 
फलक बसविणे (पर्यटन खोडाळा), ९७.२५ १५.०० 


ता. मोखाडा 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन 


४ देवबांध आडोशी ते खोडाळा 
रस्त्यावर ARM बांधणे व कॉक्रीट 
गटार तयार करणे (पर्यटन त ee 
खोडाळ), ता. मोखाडा 
एकूण ३८७.७१ ६०.०० 
४) पालघर । ता. मोखाडा, जिल्हा पालघर 
येथील विकास कामे 
ae खोडाळा येथील स्वामी समर्थ 
मंदिर पर्यटन परिसर सुधारणा १५०.०० २५.०० 
करणे व नवीन बांधकाम करणे कार्यकारी अभियंता, 
२ खोडाळा ते देवबांध रस्त्यावरील सा.बा.विभाग, 
अपघाती वळण काढणे (पर्यटन जव्हार 
देवबां ९८.२५ १५.०० 
gq आणि खोडाळा), ता. 
मोखाडा 
एकूण २४८.२५ ४०.०० 
५) पालघर । जव्हार तालुक्यातील विकास कामे 
१ हिरडपाडा धबधब्याकडे जाणाऱ्या 
२०.०० ६.०० 
रस्त्यावर नामफलक बसविणे 
२ देवतळी येथीळ परिसरात मोठ्या 
तलावाचे ब्लॉक सुशोभिकरण करणे, १००.०० २५.०० कार्यकारी अभियंता, 
पेव्हर ब्लॉक व  स्स्त्याचे जाया लाग 
काँक्रीटीकरण करणे. -बा.विभाग, 
जव्हार 
३ देवतळी येथील लहान तलावास 
घाट बांधणे व तलावातील गाळ : 
खोली करणे तसेच सुशोभिकरण a ere 
करणे 
एकूण १७०.०० ४१.०० 
६) रायगड =| विन्हेरे येथील झोलाई माता मंदिर 
येथील विकास कामे, ता. महाड, 
जि. रायगड 
१ भक्‍त निवास बांधणे २०३.९० ६०.०० 
२ कंपाऊंड वॉल व LST बसविणे ७५.०० २५.०० कार्यकारी अभियंता, 
3 संरक्षक भिंत बांधणे ३६.५० १०.०० (बांधकाम) 
छु घाट बांधणे २५.६० १०.०० रा.जि.प.,अलिबाग 
षु शौचालय बांधणे १९.७० १०.०० 
एकूण ३६०.७० ११५.०० 
७) रत्नागिरी । आंबोळगड (ता. राजापूर) समुद्र 


किनारी पर्यटकांसाठी मुलभूत 
सुविधा विकसित करुन 
सुशोभिकरण करणे 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन 


१ जोडरस्ता करणे ८.४० 
२ पार्किंगची सुविधा पुरविणे २६.२५ 
3 स्वच्छतागृह व इतर सुविधा करणे ४०.०० पत्तन अभियंता, 
४ बेचेस १.३० ३०.०० पत्तन विभाग, 
५ विद्युत पुरवठा करणे ३.८० रत्नागिरी. 
६ कामाचा माहिती फलक बसविणे ०.९३ 
७ इतर आकार १९.३२ 
एकूण 400,00 30.00 
८) रत्नागिरी | कशोळी-अणपुरे (ता. राजापूर) 
समुद्र किनारी पर्यटकांसाठी 
मुलभूत सुविधा विकसित करुन 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
१ जोडरस्ता करणे ८.४० 
२ पार्किंगची सुविधा पुरविणे २६.२५ 
3 स्वच्छतागृह व इतर सुविधा करणे ४०.०० पत्तन अभियंता, 
४ बेचेस १.३० ३०.०० पत्तन विभाग, 
५ विद्युत पुरवठा करणे ३.८० रत्नागिरी. 
६ कामाचा माहिती फलक बसविणे ०.९३ 
७ इतर आकार १९.३२ 
एकूण 400,00 ३०.०० 
९) रत्नागिरी । गणपतीपुळे येथे भारतातील 
पहिली अति वेगवान Passenger 
जेट बोट क्लब उभारणे 
q अति वेगवान Passenger जेट बोट २५०.०० व्यवस्थापकीय 
२ आव्यक मुलभूत सुविधा ४३.७१ aren संचालक, महाराष्ट्र 
३ आकरिमित खर्च Sees पर्यटन विकास 
न महामंडळ,मुंबई 
एकूण ३०३.७१ १८०.०० 
एकूण कोकण विभाग १६९२.७० ५१२.०० 
अ.क्र कामे अंदाजित रक्‍कम वितरीत रक्‍कम । कार्यान्वयीन यंत्रणा 
शिका २ ३ FB पु 
नाशिक विभाग 
qo) नाशिक =| चांदोरी ता. निफाड येथील विविध 
विकास कामे करणे 
१ चांदोरी ता. निफाड येथे गोदावरी 
नदी महालक्ष्मी मंदिर, हेमाडपंथी ९९.०० ३०.०० ती 
मंदिर पर्यटन पोहोच रस्ता करणे गग ळव 
२ चांदोरी ता. निफाड येथे गोदावरी क किली नी ee 
नदी महालक्ष्मी मंदिर, हेमाडपंथी Ee : 
५०.०० १५.०० जि.प. 


मंदिर परिसर भक्‍त निवास 
बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन 


चांदोरी ता. निफाड येथे गोदावरी 
नदी महालक्ष्मी मंदिर, हेमाडपंथी 
मंदिर येथे स्वागत कमान बांधणे 


५०.०० 


44.00 


चांदोरी ता. निफाड येथे गोदावरी 
नदी महालक्ष्मी मंदिर, हेमाडपंथी 
मंदिर परिसरात पथदिप बसविणे 
पोहोच रस्ता करणे 


५०.०० 


44.00 


चांदोरी ता. निफाड मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


५०.०० 


44.00 


एकूण 


२९९.०० 


९०.०० 


११) नाशिक 


श्री संत रामगीरबाबा मंदिर, 
चौंधाणे, ता. बागलाण 


श्री संत रामगीरबाबा मंदिर, 
चौंधाणे, ता. बागलाण, जि. 
नाशिक येथे विविध विकास कामे 
करणे (रथमार्ग कॉक्रीटीकरण 
करणे व भाविकांसाठी पर्यटक 
निवास बांधणे) टप्पा-२ 


200,00 


६०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता(इवद) 
विभाग क्र.२, जि.प. 
नाशिक 


१२) धुळे 


एकविरा देवी मंदिर, देवपूर, धुळे 
येथील विकास कामे (भक्‍त निवास, 
सभामंडप, प्रवेशव्दार व इतर 
अनुषंगिक कामे) 


३००.०० 


९०.०० 


कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, धुळे 


१३) धुळे 


अतिप्राचीन मेहबुब ZU बाबा 
टेकडी येथे अंतर्गत रस्ते 
कॉक्रीटीकरण करणे, पथदिवे 
लावणे, पिण्याच्या पाण्याची सोय 
करणे आणि हजरत अंजन झाह 
बाबा दर्गा येथे ईदगाहच्या 
पटांगणात कॉक्रीटीकरण करणे, 
अंतर्गत रस्ते करणे आणि वॉल 
कंपाऊड करणे. 


१८०.०० 


५४.०० 


आयुक्त, धुळे 
महानगरपालिका, 
धुळे 


१४) धुळे 


धुळे शहरातील सिचाई कॉलनी 
वलवाडी, देवपूर येथे विठ्ठल 
रुखमाई मंदिर सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


90,00 


आयुक्त, धुळे 
महानगरपालिका, 
धुळे 


एकूण नाशिक विभाग 


९९९ 


३०४ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन 


अ.क्र कामे अंदाजित रक्‍कम वितरीत रक्‍कम । कार्यान्वयीन यंत्रणा 
je हव: १ २ ३ किक आ 4 
पुणे विभाग 
१५) पुणे सासवड, ता. पुरंदर, संगमेश्वर कात गित 
मंदिर परिसर येथील नदी घाट a 
क काका जाता २००.०० ६०.०० .बां. (दक्षिण) 
परिसर विकसित करणे व इतर 
धा पुरवणे विभाग, पुणे 
सोयी सुविधा पुरवणे 
१६) पुणे ता. मावळ, जिल्हा पुणे येथील 
विकास कामे 
१ भुशी डमकडे जाणारा रस्ता का त 
कॉक्रीटीकरण करणे. a = 
२ wr डम येथे पर्यटकांसाठी 
अत्यावयक (स्वच्छता गृह, 
पिण्याचे पाणी, पार्कींग) सेवा क ieee 
पुरविणे 
3 लोणावळा, ता. मावळ, जि. पुणे 
येथील मुख्य चौकातील शिवाजी 
३०.०० 90,00 aiftreat 
महाराज पुतळा परिसर कार्यकारी : 
सुशोभिकरण करणे सा.बां. (उत्तर) 
४ शिवाजी पार्क लोणावळा येथील विभाग, पुणे 
रायवूड गार्डन समोर सुशोभिकरण ५०.०० १५.०० 
करणे, ता. मावळ 
षु वाघजाई मंदिर ते जूना खंडाळा 
स्ट्रीट लाईट बसविणे व मंदिर १५०.०० ४५.०० 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
& वडगाव मावळ येथील पोटोबा 
मंदिर व तळाव परिसर १००.०० ३०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
एकूण ४१०.०० 924.00 
१७ सांगळी । मौजे बनाळी, ता. जत येथे कार्यकारी अभियंता 
बनशंकरी मंदिर परिसरात भक्‍त (इमारत व 
7 ५०.०० २०.०० 
निवास बांधणे दळणवळण), जिल्हा 
परिषद, सांगली 
एकूण पुणे विभाग ६६०.०० २०५.०० 
अ.क्र कामे अंदाजित रक्‍कम वितरीत रक्‍कम । कार्यान्वयीन यंत्रणा 
ae 2 3 ae प 
अमरावती विभाग 
१८) यवतमाळ । वडद, ता. महागांव, जि. यवतमाळ कार्यकारी अभियंता, 
येथील पर्यटन स्थळाचे १५०.०० ५०.०० सार्वजनिक बांधकाम 
सुशोभिकरण व विकास कामे करणे विभाग, पुसद 
एकूण अमरावती विभाग १५०.०० ५०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन 


अ.क्र कामे अंदाजित रक्‍कम वितरीत रक्‍कम कार्यान्वयीन यंत्रणा 
शिळ आना २ ३ Fe ५ 
नागपूर विभाग 
१९) नागपूर | शिवटेकडी मंदिर, बोखारा ता.जि. कार्यकारी अभियंता, 
नागपूर येथीळ विकास कामे करणे जिल्हा परिषद 
२००.०० ६०.०० . 
(बांधकाम) विभाग, 
नागपूर 
एकूण नागपूर विभाग २००.०० ६०.०० 
अ.क्र कामे अंदाजित रक्‍कम वितरीत रक्‍कम कार्यान्वयीन यंत्रणा 
विक कना 2 3 [2 -— | ५ 
औरंगाबाद विभाग 
०औरंगाबाद | औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड 
20) eee ल कार्यकारी अधिकारी, 
तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग aia कलम मव 
कोत वाला सार्वजनिक बांधकम 
२११ ते -अंबा- ५००.०० १२५.०० 
प विभाग (पश्चिम), 
पितळखोरा रस्ता प्रजिमा २३ किमी ह 
राथारणा ac औरंगाबाद 
०/०० ते ९/७०० ची सुधारणा करणे 
२१) जालना | भराडखेडा ता. बदनापुर, जि. 
जालना येथे श्री क्षेत्र हानी मंदिर 
देवस्थान परिसरातील विविध 
विकास कामे 
१ भोरडी नदीवरील घाट व नळकांडी शी ताता 
पुलाचे बांधकाम करणे न । 
२ सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम 
करणे (डोम होड) ६९.९८ २०.०० 
करणे (डोम BS) 
3 भक्त निवासाचे सुशोभिकरण 
करणे व फर्निचर चे काम करणे १९.९४ ६.०० 
करणे व फर्निचर चे काम करणे कॉक आधि ता 
खुल्ला स gehen कार्यकारी : 
४ खुल्ला सभागृहाचे सुशोभिकरण सा eens 
त्यो १४.९७ ५.०० सार्वजनिक बांधकाम 
ग तां विभाग, जालना 
4 TSA चे काम करणे ९.९२ ९.९२ 
& प्रवेशव्दार बांधकाम करणे 
(lewd फाटा, घानेवाडी फाटा, २८.३२ १०.०० 
वाल्हा फाटा) 
9 मुख्य प्रवेशव्दाराचे सुशोभिकरण 
क्यों १४.९८ ५.०० 
करणे 
एकूण २३८.०९ ८०.९२ 
२२) लातूर | लातूर जिल्ह्यातील विविध 
ठिकाणची विकास कामे 
१ मौजे शेरा, ता. रेणापूर येथे दावल कार्यकारी अभियंता, 
मलीक दर्गा परिसरात सभागृह १५.०० ६.०० सार्वजनिक बांधकाम 
बांधकाम करणे विभाग, लातूर 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन 


मौजे दर्जी बोरगाव, ता. रेणापूर 
येथे मंदिर परिसरात भक्‍त निवास 
व शौचालय बांधकाम करणे 


२०.०० 


८.०० 


मौजे माणुसमारवाडी ता. रेणापुर 
येथे बालाजी मंदिर परिसरात 
सभागृह बांधणे 


44.00 


८.०० 


मौजे बोरगाव नकुलेश्वर, ता. औसा 
येथे नकुलेश्वर मंदिर सभागृह 
बांधकाम करणे 


90,00 


90,00 


मौजे आंदोरा, ता औसा येथे 
आम्रशाळी बाबा दर्गा भक्‍त 
निवासस्थान बांधकाम करणे 


२०.०० 


मौजे उटी, ता. औसा जगदंबा देवी 
मंदिर समोरीळ छबीना मार्गाचा 
रस्ता सिमेंट / पेव्हर करणे 


२०.०० 


८.०० 


मौचे चिचोलीराव वाडी, ता. लातूर 
१२ नं. येथे सभागृह व 
प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे 


२५.०० 


मौजे नागझारी, ता. लातूर येथे 
नागोबा (नागेश्वर) मंदिर भक्‍त 
निवासस्थान बांधकाम करणे 


३०.०० 


मौजे काटगाव, ता. लातूर येथे दर्गा 
मज्जीद परिसरात सभामंडप 
बांधकाम करणे 


90,00 


90,00 


Go 


मौजे टाका, ता. औसा भिमाठांकर 
मंदिर समोर सभागृह बांधकाम 
करणे 


44.00 


८.०० 


११ 


मौजे निवळी, ता. लातूर येथे 
निळकंठेश्वर मंदिरासमोर सभागृह 
बांधणे 


44.00 


८.०० 


१२ 


रेणापूर, ता. रेणापूर येथे 
रेणुकादेवी मंदिराचे पश्चिम गेटचे 
बांधकाम करणे, दर्शन रांगेसाठी 
दुसर्‍या मजल्यावर सभागृह बांधणे 


५०.०० 


90,00 


एकूण 


२४५.०० 


९८.०० 


एकूण औरंगाबाद विभाग 


९८३.०९ 


३०३.९२ 


एकूण सर्व विभाग 


४६८४.७९ 


१४३४.९२ 


४. अटीव शार्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 
पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७ तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच BM कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 


य“ 


१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता 
संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण 
अधिकारी" व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात 
देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल 
शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

६. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
२४/०६/२०२१ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२३१२१६०५२५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Ramesh 
Jayaram Kadam =* 


(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


9e205da58dabb5d81a2a90a8deb7 
345, cn=Ramesh Jayaram Kadam 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, कोल्हापूर, सांगळी, यवतमाळ, 
नागपूर, औरंगाबाद, जालना, लातूर. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, कोल्हापूर, सांगली, 
यवतमाळ, नागपूर, औरंगाबाद, जालना, लातूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, कोल्हापूर, सांगली, 
यवतमाळ, नागपूर, औरंगाबाद, जालना, लातूर. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी 
वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 

पृष्ठ ९ पैकी ९ 


